महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 
राष्ट्रीय क्रीडा दिन, क्रीडा सप्ताह व राज्य 
क्रीडा दिन साजरा करण्याकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२०२३/प्र.क्र.२४३/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १९ मार्च, २०२४. 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो 
१०९६/प्र.क्र.३३०/क्रीयुसे-१, दि. ३१ जुळे, १९९७. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक,अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२२३ 
3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. राक्रीदि-२०२२३/प्र.क्र.१३२/क्रीयुसे-१, 
दि. २९ डिसेंबर, २०२३ 
४) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. राक्रीधो-२०२३/प्र.क्र.२४३/२३/ 
क्रीयुसे-३, दि. २९ डिसेंबर, २०२३ 
५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक क्रीयुसे/राक्रीदिन/२०२३/३२१४/ 
का-१०, दि. २५ सप्टेंबर, २०२३ 
६) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक निधी वितरण/योजना-१७३८/ 
का-१०/२०२३-२४/का-१०/५७२३, दि. ०५ मार्च, २०२४. 
प्रस्तावना : - 


महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व जनतेत क्रीडा वातावरण निर्माण होण्याच्या 
उद्देशाने दरवर्षी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दि. १२ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत क्रीडा सप्ताह साजरा 
करण्यात येतो. यामध्ये विविध क्रीडा विषयक उपक्रम, स्पर्धा, खेळाडूंचा सत्कार, चर्चासत्रे, प्रदर्शने इ. 
कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. तसेच केंद्र शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे मेजर ध्यानचंद यांचा 
जन्मदिवस (२९ ऑगस्ट) हा राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यामध्ये मेजर ध्यानचंद 
यांच्या जीवनावर WHR टाकणाऱ्या कार्यक्रमाचे/व्याख्यानाचे आयोजन, क्रीडा विषयक शास्त्रोक्‍त 
माहिती, क्रीडा विषयक उपक्रम, रोडरेस/सायकल शार्यती इ. चे आयोजन करण्यात येते. तसेच, राज्यात 
ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांचा जन्मदिन दि. १५ जानेवारी हा राज्य क्रीडा दिन म्हणून साजरा 
करण्यास संदर्भ क्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय क्रीडा दिन, क्रीडा सप्ताह व राज्य क्रीडा दिन 
साजरा करण्याकरीता रू. ३५,४७,१२९ (अक्षरी रूपये पस्तीस लक्ष, सत्तेचाळीस हजार, VHal एकोनतीस 
wad ) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-२०२३/प्र.क्र.२४३/क्रीयुसे-३ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यात क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व जनतेत क्रीडा वातावरण निर्माण होण्याच्या 
उद्देशाने दरवर्षी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय क्रीडा दिन, क्रीडा सप्ताह व राज्य क्रीडा दिन 
साजरा करण्याकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता एकूण रू. ३५,४७,१२९ ( अक्षरी रूपये 
पस्तीस लक्ष, सत्तेचाळीस हजार, Vaal एकोनतीस wad.) एवढा निधी या शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०४, (२५)(०१) महाराष्ट्र राज्याच्या 
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये क्रीडा सप्ताह साजरा करणे (२२०४ १७३८) ५० इतर खर्च (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या दि.१२/०४/२०२३ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार त्यांचा अनौपचारिक 
संदर्भ अनुक्रमे क्र. ४४/१४७१, दि. २४.०१.२०२४ व ३८०/व्यय-५, दि.१८/०३/२०२४ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१९१६०१०६६९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou= 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7ca3701d 


55e5feb1b5b141, postalCode=400032, st=Mahi hi 


YA D AV INumber=01B315F80D517C9B1A66011D10F7F68624DB9044C98 


A741CFDOA1AEF85A9F714, SHAILA BABAN YADAV 


Date: 2024.03.19 16:12:58 +05'30 


(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचाळनाळयामार्फत) 

५. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनाळयामार्फत) 

७. अवर सचिव (१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

८. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१०. निवडनस्ती, क्रीयुसे- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-२०२३/प्र.क्र.२४३/क्रीयुसे-३ 


शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२०२३/प्र.क्र.२४३/क्रीयुसे-३ सोबतचे 


“परिशिष्ट- अ 
अ. क्र. | जिल्हयाचे नांव राज्य HST राष्ट्रीय क्रीडा वितरीत 
दिन क्रोडादिन | सप्ताह | करावयाची 

रक्‍कम रूपये 
१. | जिल्हा Hist अधिकारी, मुंबई शहर ७५००० ५०००० 100 | १२५००० 
२ जिल्हा Hist अधिकारी, मुंबई उपनगर १६४०० ५०००० |. “७. ..| ६६४०० 
3 जिल्हा क्रीडा अधिकारी, ठाणे ७०००० ५०००० ee 420000 
४ जिल्हा क्रीडा अधिकारी, रायगड ६७९०५ १३९९० ५२०० ८७०९५ 
4 जिल्हा HIST अधिकारी, पालघर ७५००० ५०००० ४८००० १७३००० 
& जिल्हा क्रोडा अधिकारी,नाशिक ३७२८० ५००० 0० | ४२२८० 
fo | जिल्हा Hist अधिकारी, धुळे ६०००० ५०००० १०००० १२०००० 
८ जिल्हा क्रोडा अधिकारी,नंदुरबार ५००० ५००० ५००० १५००० 
९ जिल्हा क्रीडा अधिकारी,जळगांव १५००० १०००० १०००० ३५००० 
1१० जिल्हा क्रोडा अधिकारी,पुणे ६७००० १०००० १०००० ८७००० 
aa | १ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, अहमदनगर Le | १०००० 10० | १०००० 
१२ जिल्हा क्रीडा अधिकारी,सोलापूर १५९८० १७७२५ [eee ३३७०५ 
१३ जिल्हा क्रोडा अधिकारी,कोल्हापूर ७५००० ५००० ३००० ८३००० 
१४ जिल्हा HIST अधिकारी, सांगली १०५०० ११००० नि २१५०० 
१५ जिल्हा HIST अधिकारी, सातारा ७५००० ४८००० ९७००० २२०००० 
१६ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, रत्नागिरी ८११० | eo | es | ८११० 
(१७ | जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सिंधुदुर्ग २०६४० |. 06. | 88s २०६४० 
१८ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, छत्रपती ४७५०० १४५०० ४००० ६६००० 

संभाजीनगर 

१९ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, जालना ५११०० ५०००० १५००० ११६१०० 
२० जिल्हा क्रोडा अधिकारी, परभणी ७५००० ५०००० १००००० २२५००० 
२१ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, हिंगोली ५००० ५००० ३००० १३००० 
२२ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, बीड ६००२५ oe | 90 | ६००२५ 
२३ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, लातुर ७५००० ५०००० ९०००० २१५००० 
२४ जिल्हा HIST अधिकारी, नांदेड ७५००० ५०००० ८०००० २०५००० 
२५ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, धाराशिव ७५००० २५००० २५००० १२५००० 
२६ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, नागपूर ४७१०० २५५०० ८५५०० १५८१०० 
२७ जिल्हा क्रीडा अधिकारी, वर्धा ७५००० ५०००० ५०००० १७५००० 
२८ जिल्हा क्रीडा अधिकारी, भंडारा ७५००० ५०००० ९०००० २१५००० 
२९ जिल्हा क्रीडा अधिकारी,गोंदिया ७५००० ७००० ३००० ८५००० 
३० जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गडचिरोली ६५००० ७००० ३००० ७५००० 
३१ । जिल्हा क्रोडा अधिकारी, चंदपूर ७५००० ५०००० ४८००० १७३००० 
३२ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, अमरावती ६९५०० ७५०० ५००० ८२००० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीधो-२०२३/प्र.क्र.२४३/क्रीयुसे-३ 


33 जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अकोला ७५००० १५१२० १२७५० १०२८७० 
३४ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, वाशिम ३२८४० ११९४७ ९००० ५३७८७ 
३५ जिल्हा क्रीडा अधिकारी, यवतमाळ ७५००० ५००० ५००० ८५००० 
३६ जिल्हा क्रोडा अधिकारी, बुलढाणा १६८६७ ३२६५० शिडश ४९५१७ 

एकूण १८३८७४७ | ८९१९३२ | ८१६४५० ३५४७१२९ 


अक्षरी रूपये पस्तीस GA, GAAS हजार, एकी एकोनतीस फक्‍त. 


SHAILA BABAN 


YADAV 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09f7ca370 


1d55e5feb1b5b141, postalCod: 


INumber=01B315F80D517C9B1A66011D10F7F68624DB9044C 
98A741CFDOA1AEF85A9F714, ‘SHAILA BABAN YADAV 


Date: 2024.03.19 16:13:30 +05'30' 


(शैला ब. यादव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


